उच्च व्यावसायिक व इयत्ता बारावीनंतर सर्व 
अभ्यासक्रमांकध्ये शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्यांक 
विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती योजना, सन २०१७-१८ साठी अनुदान 
वितरण करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अविवि-२०१७/प्र.क्र.७८/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १७ मार्च, २०१८ 


वाचा - 
१. शासन निर्णय क्रमांक : अविवि-२०११/प्र.क्र.४४/११/का-६, दिनांक १४/१०/२०११ 
२. शासन निर्णय क्रमांक : अविवि-२०१७/प्र.क्र.9८/का-६, दिनांक १६/०६/२०१७ 
३. शासन निर्णय क्रमांक : अविवि-२०१७/प्र.क्र.9८/का-६, दिनांक २२/०२/२०१८ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील उच्च व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या व इयत्ता बारावीनंतर सर्व 
अभ्यासक्रमांकध्ये शिक्षण घेत असलेल्या आर्थिक दृष्टया कमकुवत व गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती 
योजनेची अंमलबजावणी दिनांक १४/१०/२०११ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात येत आहे. 


२. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या दिनांक १२/०३/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये 
उच्च व व्यावसायिक तांत्रिक अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांकरीता शिष्यवृत्ती 
भाग १ सन २०१७-१८ साठी रु. ७१,८२,३६,००६/- (अक्षरी रुपये एकाहत्त्तर कोटी ब्याऐंशी लाख छत्तीस हजार सहा 
फक्त) इतके अनुदान आवश्‍यक असल्याचे कळविले आहे. 


३. शासन परिपत्रक अल्पसंख्यांक विकास विभाग क्रमांक : अविवि-२०१७/प्र.क्र.३१/का-७, दिनांक 
१९/०४/२०१७ अन्वये सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरीता “उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्याकरीता 
शिष्यवृत्ती योजनेसाठी सहायक अनुदान (2234 ए ३३८)” या लेखाशीर्षाखाली रु.१००.०० कोटी (रुपये शंभर कोटी) 
इतका नियतव्यय मंजूर आहे. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक : अर्थस - 2090/ प्र.क्र.७५/ अर्थ - ३,दिनांक 
०६/०२/२०१८ अन्वये त्यापैकी ८०% टक्‍के म्हणजे रु. ८०.००कोटी (रुपये ऐंशी कोटी) इतका नियतव्यय दिनांक ३१ 
मार्च, २०१८ पर्यंत खर्चासाठी उपलब्ध आहे. त्यामधुन पुढील प्रमाणे आता पर्यंत निधी वितरीत करण्यात आलेला 
आहे.:- 


अ.क्र. शासन निर्णय संचालनालय | वितरीत निधी (रुपये) प्रयोजन 
समक्रमांक दिनांक 
| १६ जून, २०१७ तंत्र शिक्षण १४,९८,४४,७८७/- सन २०१६-१७ या आर्थिक 
वर्षातील उर्वरीत शिष्यवृत्ती 
वाटप 
२ २२ फेबुवारी, २०१७ तंत्र शिक्षण ५०,०१,५५,२१३/- सन २०१७-१८ या वर्षाची 
शिष्यवृत्ती वाटप 
३ | २२ फेब्रुवारी, २०१७ | वैद्यकोय शिक्षण | १५,००,००,०००/- सन २०१७-१८ या वर्षाची 
व संशोधन शिष्यवृत्ती वाटप 
एकूण ८०,००,००,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.9८/का-६ 


8. वित्त विभागाने सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील सुधारीत अंदाजात सदर प्रयोजनासाठी रु. 900.00 कोटी 
(अक्षरी रुपये शंभर कोटी) इतकी तरतुद विहीत केली आहे. त्यामधून परिच्छेद ४ मध्ये नमूद केलेली रुपये ८०.०० 
कोटी (अक्षरी रुपये ऐंशी कोटी) इतकी वितरीत केलेली तरतुद वजा करता रुपये २०.०० कोटी (अक्षरी रुपये वीस 
कोटी) इतकी तरतुद वितरणासाठी उपलब्ध आहे. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
दिनांक १२/०३/२०१८ च्या पत्रानुसार त्याना सदर शिल्लक रुपये २०.०० कोटी (अक्षरी रुपये वीस कोटी) इतका निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सदर योजनेसाठी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरीता “मागणी क्र.झेड ई-१, मुख्य लेखाशिर्ष २२३५, 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (२० उच्च 
शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्याकरीता शिष्यवृत्ती योजनेकरीता सहाय्यक अनुदान (२२३५-ए-३३८) ३१ 
सहायक अनुदान” या लेखाशीर्षाखाली रु. १००.०० कोटी इतका निधी मंजूर असून सुधारीत अंदाजानुसार सदर रुपये 
१००.०० कोटी (अक्षरी रुपये शंभर कोटी) इतका निधी ३१ मार्च, २०१८ पर्यंत खर्च करण्यास उपलब्ध आहे. त्यामधून 
रुपये ८०.०० कोटी (अक्षरी रुपये ऐंशी कोटी) इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


२. सदर योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ या वर्षातील शिष्यवृत्ती वाटपासाठी संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, 
मुंबई यांना रु. २०.०० कोटी (अक्षरी रुपये वीस कोटी फक्त) वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात 
येत आहे. सन २०१७-१८ या वर्षातील शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरलेल्या अल्पसंख्यांक समुदायातील विद्यार्थ्याना 
शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यासाठी सदर रक्कम त्यांच्या स्वाधीन करण्यात येत असून याकरीता ते आहरण व संवितरण 
अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 


३. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुबई यांनी सन २०१७-१८ करीता मंजूर केलेले निधीचे 
मर्यादेपर्यंतच खर्च करावा. उपरोल्लेखित लेखानुदानाच्या खर्चाचा तपशिल व उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास विहित 
कालावधीत सादर करावे. तसेच हे अनुदान खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्पिय नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकारी 
नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच वेळोवेळी शासनाने या अनुषंगाने दिलेले सर्व निर्देश/नियम/शासन 
निर्णय/आदेश आणि केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना व नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांच्या निरीक्षणाचे 
पालन करण्यात यावे. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 
विअप्र१००८/प्र.क्र.9०/२००८/विनियम, दि.१५.०५.२००९, अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांतर्गत/विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार तसेच प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग यांनी प्रशासनिक विभाग प्रमुख या नात्याने दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८/०४/२०१७ मधील परिच्छेद क्र.७ 
ते १८ मधील अटीची व त्यासोबतच्या परिशिष्ट मधील अ.क्र.३ व ९ मधील अटीची पूर्तता होत असून, सदर शासन 
निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन परिपत्रक क्र.अविवि-२०१७/प्र.क्र.३१/का-७, दि. १९/०४/२०१७ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प. सदर प्रयोजनासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.झेड ई-१, मुख्य लेखाशिर्ष २२३५,सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२ समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (09) (२० उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक 
विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती योजनेकरिता सहाय्यक अनुदान (२२३५-ए-३३८) ३१ सहायक अनुदान या 
लेखाशीर्षाखाळी सन २०१७-१८ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.9८/का-६ 


६. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३१७१५०५४००८१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
. Digitally signed by Samir Ramesh Salunkhe 
Samir Ramesh ON Gover fats, tia 
Salunkhe eee 
(समीर साळुंखे) 


प्रत, 


Cc 40 A WO 


१४. 


Cc 


94 


अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग, जी.टी. रुग्णालय, नवीन मंत्रालय, मुंबई 
. संचालक, उच्च शिक्षण, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे 
. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई 
. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई, 
अवर सचिव (का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. निवडीनस्ती (का-६) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


